नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत 
नवीन शासकीय गोदाम बांधकामांना निधी उपलब्ध 
करून देणेबाबत. (सन २०२०-२१) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२०/प्र.क्र.८१/नापु-१६ ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक:- ३० मार्च, २०२१. 
वाचा- 
१. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.७३/नापु-१६-ब, दि.२५.०७.२०१८. 
२. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१०३/नापु-१६-ब, दि.१६.०१.२०१९. 
३. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१२५/नापु-१६-ब, दि.१५.०२.२०१९. 
४. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१०२/नापु-१६-ब, दि.१५.०२.२०१९. 
५. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.७७/नापु-१६-ब, दि.०७.१२.२०१८. 
६. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१९/प्र.क्र.३१/नापु-१६-ब, दि.२८.०५.२०१९, 
दि.०६.०८.२०१९, दि.१३.०२.२०२० व दि.२०.०३.२०२०. 
७. समक्रमांक शासन निर्णय दि.१९.१०.२०२० व दि.१८.०२.२०२१ 
८. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नाशिक यांचे क्र.पुरवठा/कक्ष-८(६)/कावि/२०२१/९/७६/४०२, 
दिनांक १६/०३/२०२१ व दिनांक २३/०३/२०२१ ची पत्रे, 
९. जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांचे क्र.कावि/अनापु/विविध लि./७७/२०२१, दिनांक १७/०३/२०२१ 
चे पत्र, 
१०. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे यांचे क्र.पुरवठा/का-१/टे-४/गो.बा.मुरबाड/कावि-९१/०३/ 
२०२१, दिनांक १८/०३/२०२१ चे पत्र 
qq. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, चंद्रपूर यांचे क्र.पुवि/कक्ष-१३/अ.का.प्रपत्र/२०२१/५५, 
दिनांक १९/०३/२०२१ चे पत्र, 
१२. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, भंडारा यांचे क्र.जिपुअ/कलि/लळेली-३/कावि/१४८/२१, 
दिनांक २२/०३/२०२१ चे पत्र 


प्रस्तावना- 

उक्त संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.१ ते ५ अन्वये सन २०१८-१९ व सन २०२०-२१ मध्ये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आलेल्या गोदाम बांधकामांना निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासनाच्या दिनांक १८/०२/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नवीन गोदाम बांधकामाकरिता निधी 
उपलब्ध करून देण्यात आला होता. सदर निधीपैकी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नाशिक यांनी खमताणे, 


ता.सटाणा येथील गोदामाकरिता उपलब्ध करून दिलेल्या निधीपैकी ₹२,००,००,०००/-, जिल्हा पुरवठा 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२०/प्र.क्र.८१/नापु-१६ ब 

अधिकारी, चंद्रपूर यांनी ब्रम्हपुरी व चिमूर येथील गोदामाकरिता उपलब्ध करून दिलेल्या निधीपैकी 
अनुक्रमे ₹२६,९९,५२९/- व ₹६०,८३,९२०/- आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी, बुलडाणा यांनी पोखरी 
येथील गोदामाकरिता उपलब्ध करून दिलेला निधी ₹७७,८३,९२०/- इतका असा एकूण 
₹३,६५,६७,३६६/- निधी दिनांक ३१/०३/२०२१ पर्यंत निधी खर्च होणार नसल्याने शासनाकडे समर्पित 
केला आहे. सदर उपलब्ध निधी नवीन गोदाम बांधकामाकरिता नाशिक, बुलडाणा, ठाणे व भंडारा या 


जिल्ह्यांना उपलब्ध करून देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय- 


प्रशासकीय मान्यतेसंबंधित संदर्भाधीन शासन निर्णयातील नमूद अटींच्या अधीन राहून पुढील 


विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे गोदाम बांधकामांना निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


अ. | जिल्हा तालुका ।गोदामाचे ।प्रशासकीय यापूर्वी वितरीत [सदर आदेशान्वये 

क्र. नाव मान्यतेच्या करण्यात उपलब्ध करून 
आदेशानुसार  |।आलेला निघी | देण्यात येत 
अंदाजित खर्च (इ) असलेला निधी (₹) 
(र) 

णि नाशिक पेठ पेठ 3,६५,९७,४२३५ २,८८,४०,३५० ३०,००,००० 


२ | नाशिक | कळवण | मौजेभेंडी | ५,२६,५७,८९८ । ३,३३,५८,४८९ ८०,००,००० 


३ | नाशिक | इगतपुरी | इगतपुरी | ७४६,९५,३९२ | ६५०३,७०,६३० | ४६,५२,००० 


४ | नाशिक | सिन्नर | मुसळगाव | ७,६०,३७,३९२ | ५,०५,२४,४१८ | ३१,९८,००० 


५ |बुलडाणा | सिंदखेड | सिंदखेड | १,५५,९०,००० 24,00,000 
राजा राजा 
& ठाणे मुरबाड मुरबाड | 3 c¢ 4 004 34,00,000 


७ | भंडारा | लाखनी | पिंपळगाव | ३,५४,४७,००० | १,४३,३९,२७१ | ५०,००,००० 


एकूण २९,२५,४३,१२२ | १७,३०,९३,८८७ | २,९८,५०,००० 


(अक्षरी रुपये:- दोन कोटी अड्ड्याण्णव लक्ष पन्नास हजार फक्त) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२०/प्र.क्र.८१/नापु-१६ ब 


२. उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून शासकीय गोदाम बांधकामाची कामे तातडीने सुरु करण्यात 
यावीत. 


३ संबंधित गोदामासाठी मंजूर केलेला निधी प्रत्यक्ष खर्ची होताच निधीच्या विनियोगाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र त्वरीत शासनास सादर करण्याची दक्षता जिल्हा पुरवठा अधिकारी, यांनी घ्यावी. 


४. बांधकामास विलंब अथवा इतर कारणांनी गोदाम बांधकामाचा खर्च वाढीव होणार नाही याबाबत 
दक्षता घ्यावी. 


ष्‌. सदर गोदाम बांधकामाचे काम प्रगतीपथावर असताना संबंधित अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग यांनी कमीत कमी तीन वेळेस भेट देऊन कामाची गुणवत्ता उत्कृष्ट असल्याची खातरजमा 
करावी व तसा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना वेळोवेळी लेखी स्वरूपात सादर करावा. 


६. गोदामाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर गोदामाचा ताबा घेण्यापूर्वी सदर गोदामास जिल्हाधिकारी 
यांनी स्वत: भेट देऊन झालेले काम हे उत्कृष्ट दर्जाचे असल्याबाबतची खातरजमा करावी. काही त्रुटी 
राहिल्या असल्यास त्याची पूर्तता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून घ्यावी व त्याचा स्थळ 
निरीक्षणाचा अहवाल अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवावा. 

७. हे आदेशा प्राप्त होताच सदरील तरतुद जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तात्काळ सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या संबंधित कार्यकारी अभियंता यांना अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात यावी. 
धनादेशाने आहरीत करण्यात येऊ नये. 


८. सदर आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी दिनांक ३१ मार्च, २०२१ अखेर खर्ची 
टाकावा. या आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी ठेव अंशदान म्हणून वर्ग करता येणार नाही. 


९. संबधित गोदाम बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशानुसारच्या छाननीअंती सुधारित 
अंदाजित खर्चापेक्षा अधिक निधी वितरित होणार नाही याबाबत संबधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी 
दक्षता घ्यावी. वितरीत करण्यात आलेले अनुदान दिनाक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंत खर्च करण्यात यावे. 
दिनाक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंत निधी खर्च न झाल्यास अन्य गोदाम बांधकामास वळती करण्यात येईल. 
याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची राहील, याची नोंद घ्यावी. 


qo, उपरोक्त खर्च "मागणी क्र.एम-४, मुख्यळेखाशिर्ष '४४०८, ०२ अन्न, साठवण व वखार यावरील 
भांडवली खर्च, ०२, साठवण व वखार साठवण १०१, ग्रामीण भागात गोदाम बांधणे कार्यक्रम (०१) नविन 
गोदामाचे बांधकाम (०१) (०१) नवीन गोदामांचे बांधकाम करणे (मुफसल) (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) (४४०८ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२०/प्र.क्र.८१/नापु-१६ ब 


०२४६), ५३ मोठी बांधकामे" या लेखाशिर्षातर्गत व सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध करून देण्यात 


आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


११, 


वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका १९७८ च्या भाग-१ उप विभाग ५ मधील अनुक्रमांक-१ नुसार व 


महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तीकेतील परिच्छेद क्रमांक-१३४ नुसार प्रशासनिक विभागास 


प्राप्त झालेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा sear निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा SYA त्याचा संकेताक २०२१०३३०११४४११८८०६ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Deepak N Kendre 


(दी. नि. केंद्रे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


जिल्हाधिकारी, नाशिक, बुलढाणा, ठाणे व भंडारा. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई, नाशिक, अमरावती व नागपूर 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
उप आयुक्‍त (पुरवठा), नाशिक, कोकण, अमरावती व नागपूर. 

जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नाशिक, बुलढाणा, ठाणे व भंडारा. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक, बुलढाणा, ठाणे व भंडारा. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, बुलढाणा, ठाणे व भंडारा 

महाळलेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

महाळेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 


. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उपसचिव मार्फत) 

. वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

. नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 

. सहाय्यक संचालक (संगणक) लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 

. STATA AAT, नाबार्ड, ५४, वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे- ४११००५. 
१६५. 
. निवड नस्ती/नापु-१६ब. 


ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


